सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठी 
पुनर्विनियोजनाव्दारे अनुदान उपलब्ध 
करुन देणेबाबत... 

महाराष्ट्र शासन 
कृषि,पश्ुसंवर्धन,दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन ज्ञापन क्रमांक : संकीर्ण-१०२१/प्र.क्र.३६/पदुम-९ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २६ फेब्रुवारी, २०२१. 


संदर्भ :- १) क्र आदुवि/अंपज्ञा-४/फेरवाटप मंजूरी/करिता अनुदान/२०२०/४९९ ,दि. २१.०१.२०२१. 
२) क्र आदुवि/अंपञ्ा-४/२१-सामुग्री व पुरवठा करिता अनुदान/२०२०/५००,दि.२१.०१.२०२१. 


ज्ञापन :- 

उपरोक्त संदर्भाधीन पत्रान्वये सन २०२०-२१ करिता मागणी क्र.डी-५, मुख्यलेखाशीर्ष "२४०४ 
दुग्धव्यवसाय विकास (अनिवार्य/दत्तमत)" याखालील उपलेखाशीर्षांतर्गत मंजूर असलेल्या तरतूदीमधून 
त्याच मुख्यलेखाशीर्षाखाली इतर उपलेखाशीर्षातंर्गत उद्दिष्टाकरिता रुपये १८.०० लाख (रुपये अठरा 
लाख फक्त) पुनर्विनियोजन प्रस्तावित केलेले आहे. या ज्ञापनामध्ये खालील तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे 
पुनर्विनियोजन व निधी वितरीत करण्यास शासन मंजूरी देत आहे. 


(रुपये हजारात) 

उदिष्ट मंजूर या आधिचे पुनर्वि. । एकूण प्रस्तावित एकूण उपलब्ध 

तरतूद ।/ पुरक मागणी | तरतूद पुनर्विनियोजन तरतूद 
शासकीय दूध योजना, ३४७२ a ३४७२ - १००० २४७२ 
परभणी प्रापण ५१, मोटार 
वाहने (२४०४२१८२) 
शासकीय दूध योजना, ३०० ११०० १४०० +4000 २४०० 
परभणी प्रापण २१, सामुग्री 
व पुरवठा (२४०४२१८२) 


२४०४१५६२ लेखाशिर्षाखाली अर्थसंकल्पीत निधी वितरणाचा तपशिल खालील प्रमाणे आहे. (रुपये हजारात) 


उद्दिष्ट अर्थसंकल्पीत | यापूर्वी बीडीएस | बी.डी.एस. वर वितरित | एकूण उपलब्ध 
निधी वर वितरित करावयाची रक्‍कम तरतूद 
शा.दु.यो.रत्नागिरी, २१ सामुग्री | १६०० ८०० ८०० १६०० 
व पुरवठा (२४०४१५६२) 


सदर ज्ञापन वित्त विभाग, अनौपचारीक संदर्भ क्र.६३/२०२१/व्यय-२, दि.१५/०२/२०२१ अन्वये 
प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या मान्यतेच्या अधीन राहून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः संकीर्ण-१०२१/प्र.क्र.३६/पदुम-९ 


सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२१०२२६१७३३०५७००१ असा आहे. हे ज्ञापन 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


UJWAL 
BHALCHANDRA 
SALVI 
(उज्ज्वल साळवी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र हासन 
प्रति, 
१) आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


AD 


महालेखापाल-१ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 

प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी,औरंगाबाद, नवी मुंबई. 

शासकीय दूध योजना,परभणी, रत्नागिरी. 

कोषागार / उप कोषागार अधिकारी, परभणी/रत्नागिरी 

उपसचिव, (दुग्धव्यवसाय विकास), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
वित्त विभाग (व्यय-२ व अर्थसंकल्प-१५), मंत्रालय, मुंबई-३२. 

८) निवड नस्ती. 


CC ६४३५१ 


(> 
ae 


£33) 


S 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


